महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ०३२ ४००. 


क्रमांक- आरएलपी -०२२१/प्र.क्र.४९/विजा १ ब दिनांक- ९ फेब्रुवारी, २०२१. 


२०२१ 


परिपत्रक 
विषय- माघी गणेशोत्सव २०२१ मार्गदर्शक सूचना 
कोविड- १९ मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता या वर्षी दि. १५ फेब्रुवारी, 
रोजी सुरु होणारा माघी गणेशोत्सव साध्या पध्दतीने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला 


आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना करण्यात येत आहेत.:- 


१ 


Cc 
«> 


. सार्वजनिक माघी गणेशोत्सवासाठी मंडळांनी महापालिका/स्थानिक प्रशासन यांची त्यांच्या 
धोरणानुसार यथोचित पूर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक राहील. 

. मा. न्यायालयाने निर्गमित केलेले आदेश आणि महापालिका तसेच संबंधित स्थानिक प्रशासनाचे 
मंडपांबाबतचे धोरण यांच्याशी सुसंगत असे मर्यादित स्वरुपाचे मंडप उभारण्यात यावेत. 

. कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीमुळे मागील वर्षी "गणेश मुर्तीचे विसर्जन पुढे 
ढकलणे शक्‍य असल्यास माघी गणेशोत्सव विसर्जनाच्या वेळी किंवा सन २०२१ च्या भाद्रपद 
महिन्यात विसर्जनाच्या वेळी गणपती विसर्जन करणे शक्य आहे" असा निर्णय घेण्यात आला 
होता. परंतु अद्यापही कोरोनाच्या प्रादुर्भाव असल्याने माघी गणपती आगमन व विसर्जन 
मिरवणुका काढण्यात येऊ नयेत. 

. माघी गणेशोत्सवामध्ये मुर्तीची उंची सार्वजनिक मंडळांकरीता ४ फूट व घरगुती गणपती मुर्तीची 
उंची २ फूटांच्या मर्यादेत असावी. 

. या वर्षी हाक्यतोवर पारंपारिक गणेझशमुर्तीऐवजी घरातील धातू/संगमरवर आदी मुर्तीचे पूजन 
करावे. मुर्ती शाडूची/पर्यावरणपूरक असल्यास त्याचे विसर्जन शक्यतो घरच्या घरी करावे. 
विसर्जन घरी शक्‍य नसल्यास सार्वजनिक विसर्जन स्थळी विसर्जन करण्या-संदर्भात स्थानिक 
प्रशासनाशी समन्वय ठेवावा. 

. माघी सार्वजनिक गणेशोत्सवादरम्यान सांस्कृतिक कार्यक्रमांऐवजी आरोग्य विषयक उपक्रम/ 
शिबीरे (उदा. रक्‍तदान) आयोजित करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे आणि त्याद्वारे कोरोना, 
मलेरिया, डेंग्यू इ. आजार आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच स्वच्छता यांबाबत जनजागृती 
करण्यात यावी. 

. श्रीगणेशाचे दर्शनाची सुविधा ऑनलाईन, केबल नेटवर्क, वेबसाईट व फेसबुक इत्यादीद्वारे 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत जास्तीत जास्त व्यवस्था करण्यात यावी. 


८. गणपती मंडपांमध्ये निर्जतुकीकरणाची तसेच थर्मल स्क्रीनिंगची पर्याप्त व्यवस्था करण्यात यावी. 


प्रत्यक्ष येऊन दर्शन घेऊ इच्छिणाऱ्या भाविकांसाठी शरिरीक अंतराचे (फिजिकल डिस्टन्सींग) 
तसेच स्वच्छतेचे नियम (मास्क, सॅनीटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- 0229/0 .H.¥e/faan १ ब 


९. मंडपात एकावेळी १० पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांची उपस्थिती नसावी. तसेच एकावेळी फक्त १५ 
भाविकांना दर्शनासाठी मंडपामध्ये प्रवेश देण्यात यावा. 


90; 


११, 


महानगरपालिका, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था इ. च्या मदतीने नियमांचे काटेकोर पाळन 
करुन तलाव, नदी अथवा समुद्र किनारी गणेशमुर्तीचे विसर्जन करण्यात यावे. मूर्ती 
विसर्जनाच्या वेळी त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त ५ कार्यकर्ते असावेत. संबंधित प्रशासनाने 
कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये याकरीता सुरक्षा व स्वच्छतेच्या दृष्टीने योग्य त्या उपाययोजना 
कराव्यात. 

कोविड- १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, 
पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण, तसेच संबंधित महापालिका, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित 
केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या परिपत्रकानंतर व माघी 
गणेशोत्सव प्रत्यक्ष सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास 
त्यांचे देखील अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०९१३२३५३०४२९ असा आहे. हे शासन 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


. Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedek: 
a nj a y a g a U DN: c=IN, o=Government Of Maharasht Home 
partment, postalCode=400032, st=Mah. h 
2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d6 15836791 2b1c64c 


Khedekar islets epee ae 
(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रत माहिती तथा आवड्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 


१, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 

२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- ०२२१/प्र.क्र.४९/विजा १ब 


१४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१६. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 

१८. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

२२. निवडनस्ती. 


«> 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


